राज्यात सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन 
प्रणाली (PFMS) राबविण्याकरिता राज्य 
योजना व्यवस्थापक घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र. ९५/अर्थ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा: १) वित्त विभागाचे 0.0. No. Misc 2098/C.R. 29/Try.Adm.4, दि. २.१२.२०१६. 
२) संचालनालय, लेखा व कोषागरे यांचे पत्र क्र. सेलेको-२०१७/पीएफएमएस/४५, दि.१२.६.२०१७ 
३) शासनाचे समक्रमांम दिनांक ५.१.२०१७ चे पत्र. 
४ विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र. ९५/अर्थ, दि. ३.१०.२०१७. 


प्रस्तावना:- 
शासनाच्या धोरणानुसार गृहनिर्माण विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजनांकरिता 

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) या पध्दतीचा अवलंब करण्याचे निश्चित करण्यात आले 
होते. सदर प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरीता राज्य योजना व्यवस्थापक (SSM) व First Level Agency 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) अंमलबजावणीसाठी एक नोडल अधिकारी, 
प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजनांकरिता राज्य योजना व्यवस्थापक (SSM) व First Level 
Agency घोषित करण्याचा झासनाने निर्णय घेतला आहे. 

त्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाच्या केंद्र पुरूस्कृत योजना व केंद्र सहाय्यीत योजनांकरिता 
राज्यस्तरीय योजना व्यवस्थापक (SSM) TFirst Level Agency खालील प्रमाणे घोषित करण्यात येत 
आहे. 


अ. । योजनेचे नाव राज्यस्तरीय योजना | First Level Agency ची 
क्र. व्यवस्थापकाची नावे व | नावे व पदनाम 
पदनाम 
ia सर्वासाठी घरे ( प्र.मं.आ.यो.) श्री.रा.को.धनावडे श्री.रणजीत अ. पाटील 
(उपसचिव) (अवर सचिव) 
2 | woes नेहरू राष्ट्रीय | श्री.रा.को.धनावडे श्री.रणजीत अ,पाटील 
नागरी नवीकरण अभियान | (उपसचिव) (अवर सचिव) 


(JNNURM) अंतर्गत शहरी 
गरीबांना मुलभूत सुविधा पुरविणे 


(BSUP) 
3 | जवाहरलाल राष्ट्रीय नागरी | श्री.रा.कों.धनावडे श्री. रणजीत अ.पाटील 
नवीकरण अभियान (JNNURM) | (उपसचिव) (अवर सचिव) 


अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण 
विकास कार्यक्रम (IHSDP ) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र. ९५/अर्थ 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७१११६१४५३१९४१०९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by M.U.Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Housing Department, postalCode=400032, 
M.U.Bharose ss: 
e e 2.5.4.20=f3abf3ab8b 1 6dfec487f1 8ce64d6b0ab8e38d8 
925d44d15f7dbd61 babb4aeédf, cn=M.U.Bharose 
Date: 2017.11.16 14:55:59 +05'30' 


(4.3. भरोसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) अ.मु.स. गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, लेखा व कोषागरे, मंत्रालय, मुंबई 
३) सह सचिव/उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मुख्याधिकारी, मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र 
विकास मंडळे. 

) मुख्य अधिकारी, दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई 

) श्री. र. आ. पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

) श्री. संजय शहा, वित्त नियंत्रक, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई 

) श्री. एन.आर. रंगाली, लेखा अधिकारी, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पु), मुंबई 
१०) श्रीमती एम.एस. नायक, सहायक लेखा अधिकारी, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई 
११) श्रीमती सविता बोडके, आय.सी.टी. ऑफीसर, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई 
१२) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (अर्थ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


